यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत 
सन २०२२-२३ मध्ये कार्योत्तर मान्यता देण्यात 
आलेल्या घरकुलांसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,३ रा मजला 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ डिसेंबर, २०२३. 


संदर्भ:-१) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२२/प्र.क्र.२६/ योजना-१, 

दि.२४ जून, २०२२. 

२) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०१९/प्र.क्र.१२०३/ योजना-१, 
दि.२३ डिसेंबर, २०२२. 

३) शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, क्रमांक-यचमु-२०१९/प्र.क्र.१२०३/योजना-१, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३ 

४) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२२/प्र.क्र.१२१/ योजना-१, 
दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 

५) शासन ज्ञापन, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यचमु-२०२२/प्र.क्र.१२१/ योजना-१, 
दिनांक ३१ मार्च, २०२३ व १४ जुले, २०२३. 

६) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२१/प्र.क्र.६८/ योजना-१, 
दि.३१ मार्च, २०२३. 

७) शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक-यचमु-२०२३/प्र.क्र.१४/ योजना-१, 
दि.३१ मार्च, २०२३. 


ज्ञापन:- 


यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ मध्ये संदर्भ क्रमांक १, २, ४, ६ व ७ 
येथील शासन निर्णयान्वये, अनुक्रमे चंद्रपुर, यवतमाळ, चंद्रपूर, गोंदिया आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील एकूण 
६०५४ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांना कार्योत्तर मान्यता व त्यांकरीता एकूण रु.७५५५.५३६ लक्ष इतका निधीस 
मंजूरी देण्यात आली आहे. सदरहू घरकुलांसाठी एकूण रु.२९५८.०६८ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला 
असून उर्वरित रु.४५९७.४७४ लक्ष इतका निधी कामांच्या पुर्ततेनुसार व निधीच्या उपलब्धतेनुसार द्यावयाचा 
आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांक : यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


२. 


उपरोक्त नमूद जिल्ह्यांतील ६०५४ वैयक्तिक घरकुल लाभार्थ्यांकरीता संदर्भ क्र.१ ते ७ अन्वये 


वितरीत करण्यात आलेला निधी वगळता खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण रु.१३,९४,४९,२००/- 


(अक्षरी रुपये तेरा कोटी Avo, लक्ष एकोणपन्नास हजार दोनशे फक्त) वितरीत करण्यास या ज्ञापनाद्वारे 


शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. आर्थिक | जिल्हा | झासन निर्णयाचा घरकुल लाभार्थी मंजूर निधी ।यापुर्वी वितरीत | सध्या वितरीत 
वर्ष दिनांक संख्या (रु.लक्ष | केलेला निधी करावयाचा निधी 
(रु.लक्ष) (रु.लक्ष) 
al चंद्रपूर | २४.०६.२०२२ ७6२ ९२६.०१६ ४००.००० १३१.००० 
२ २०२२-२३ यवतमाळ २३.१२.२०२२ २०३९ २५४४.६७२ २९००.००० ४११.००० 
3 चंद्रपूर ०८.०२.२०२३ २८०३ ३४९८.१४४ | १४००.००० ५२४.००० 
41 गोंदिया ३१.०३.२०२३ ४३५ ५४२.८८० २४२.००० ३००.८८० 
4 नंदुरबार | 39.03.2023 34 ४३.६८० १६.०६८ २७.६१२ 
एकूण ६०५४ ७५५५.३९२ | २९५८.०६८ | १३९४.४९२ 
३. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी उपसचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय मुंबई 


यांना “नियंत्रक अधिकारी” आणि संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक 
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. तसेच, सदरहू निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्‍त, 
समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

४. संबंधित जिल्ह्यांचे सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन 
कल्याण यांनी वरील निधी मंजूरी दिलेल्या कामांसाठी वितरीत करण्यापुर्वी संदर्भाधिन शासन निर्णयातील 
अटी व शा्तींची पुर्तता होत असल्याची खातरजमा करावी. 


५. याबाबतचा खर्च सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मागणी झेडजी-३, मुख्य लेखाशिर्ष २२२५, 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण, ०३ मागासवर्गाचे कल्याण, (०१) (०३) 
विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्याकरिता BAIA चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना (२२२५-ई ८२१) ३१ 
सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करीता प्राप्त आर्थिक तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांक : यचमु-२०२३/प्र.क्र.५२४/योजना-१ 


(.. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३१२१४१०२८०९१४३४ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


KAILAS य nn 
TARACHAND  >>--->>--- 
SALUNKE Sia 
(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, चंद्रपूर, 


यवतमाळ, गोंदिया व नंदुरबार. 

२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर, यवतमाळ, गोंदिया व नंदुरबार. 

३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय,पुणे. 

४. उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, नागपूर, नाशिक, अमरावती. 

५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 

६. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष, ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई 

७. सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण / सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, चंद्रपूर, 
यवतमाळ, गोंदिया व नंदुरबार 

८. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, चंद्रपूर, यवतमाळ, गोंदिया व नंदुरबार 

९. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा व निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर, यवतमाळ, गोंदिया व नंदुरबार. 

११.उप सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

१४. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.निवडनस्ती (योजना-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


